संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील अनुसूचित 
जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षाकरिता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२३/प्र.क्र.४७/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-११ मे, २०२३. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/ 
विसयो, दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 
२. शासन निर्णय, आदविसी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.६/कार्यासन-६, 
दिनांक:- ०२ मे, २०२३. 
शासन निर्णय :- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता संजय गांधी 
निराधार अनुदान योजनेच्या अंमळबजावणीसाठी रु.१२०,००,००,०००/- (रुपये एकशे वीस कोटी 
wed) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदरहू योजनेसाठी मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी रु.१२,००,००,०००/- इतकी रक्कम वित्त विभागाने वितरीत केली 
आहे. त्यानुषंगाने अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता संजय गांधी निराधार अनुदान 
योजनेसाठी एप्रिळ, २०२३ ते मार्च, २०२४ या कालावधीच्या खर्चासाठी मंजूर केलेली रक्‍कम 
रुपये १२,००,००,०००/- (रुपये बारा कोटी way या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या 
विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक विवरण 
पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण 
प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातीळ स्तंभ क्र.३ 
New CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत 
केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. 
सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्याच्या संख्येनुसार करण्यात आले 
आहे. 
३. सदरहू निधीमधून झाळेला खर्च "मागणी क्रमांक टी-५, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०२) जनजाती 
क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांतर्गत योजना (ओटीएसपी), (०२) (०३) संजय गांधी निराधार अनुदान 
योजना (कार्यक्रम), ५०-इतर खर्च, (२२३५ सी १६१ "या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, सदर देयके कोषागारात सादर करण्याची 
दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या 
अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 
५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२३/प्र.क्र.४७/विसयो 


ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण 


कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळेखापालांच्या 


कार्यालयास 


यास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या 


कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच 
उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची 


संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 


६. 
दिनांक 
विकास 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
१२ एप्रिल, २०२३ अन्वये विभागांना दिलेल्या प्रशासकीय प्राधिकारानुसार व आदिवासी 
विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र.१४३/कार्या.-६, दिनांक २८ एप्रिळ, २०२३ अन्वये दिलेल्या 


मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥8॥99॥॥.90०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२३०५१११६३५५२४३२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


PRASHANT : 

PUNDLIK WAGH = 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. सर्व विभागीय आयुक्‍त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 


. सर्व जिल्हाधिकारी. 


संचाळक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 


४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 


र्‌. 
१०. 


११, 


. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 

. आदिवासी विकास विभाग, कार्यासन-६, मंत्रालय, मुंबई. 


सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती, विसयो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


mn 


ios 


0 
०८ | ww 


fe} fe} 
| 


२५ 


34 


शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२३/प्र.क्र.४७/विसयो, दिनांक :- ११ मे, 2023. 
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (अनूसूचित जमाती) 


जिल्हा शिवत span UIs, २०२३ ते मार्च, २०२४ 
क्रमांक 
मुंबई हहर ९००२८ Po 
मुंबईउपनगर ९००२९ fF 
ठाणे ॥१००३६ २७३२२०० 
रायगड Noo १४४७०५० 
रत्नागिरी ॥९००२३ fF 
सिंधुदूर्ग ॥१००१८ Po 
पालघर Noo39 3344900 
धुळे ॥९००२६ fe = 
अहमदनगर 1९००३० fF 
नंदुरबार Noor 40000000 
पुणे ॥१००४० ३६६५७०० 
सोलापूर ॥९००१९ Po 
सातारा Noo32 fF 
सांगली Nooog fF 
वर्घा ॥१००२५ ९९१००० 
चंद्रपूर ॥१००२१ ४५००००० 
भंडारा Noo33 ६३३२०० 
गडचिरोली ॥१००१३ १००००००० 
गोंदिया ॥!००२४ ७०००००० 


नागपूर विभाग 


विवरणपत्र 


२९१२४२०० 


ठ 


११४२१०० 


g 
SI 
3 
Zz 


१७८००१५० 


| 
Zz 
0 


ठ 


१८९४२२५० 


अमरावती १००११ 
००४१ 
यवतमाळ Nooo 
बुलढाणा ००३८ 
वाशिम ॥९००२२ 
अमरावती विभाग 
औरगाबाद ९००३५ 
बीड Noo3y 
नांदेड Noo34 
परभणी ॥१००१६ 
उस्मानाबाद Nooo 
जालना Nooqy 


3} 


mb} अ 
4 Al 
त्र्य 
z|z 
छठ 


सक 


औरंगाबाद विभाग 
एकूण 


०००९ 


००१७ 


३८००३०० 


ठ 


१९३३२०० 
५७३३५०० 


१२००००००० 


